जळगांव जिल्ह्यातील धरणगांव व जळगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ मार्च,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/३४५/२०१९, दि.१६/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील धरणगांव व जळगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रजिमा म्हणून cua करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा 
वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव 


रस्त्याचा 
क्रमांक 


दर्जोन्नत 
करावयाची 
एकूण लांबी 
(fer AT.) 


दर्जोन्नती 
नंतरचा क्रमांक 


अंजनविहिरे- खामखेडा -धार-पथराड 


बु.एकलग्न बु.-रा.मा.६. रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-८९ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-४७ 
(५.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-५० 
(१०.००कि.मी.) 


१८.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-९६ 


चांदरस- लाडली -रेल -दोनगाव बु.- 
टहाळकी -फुलपाट -पाळधी खु - 
राममा ६ रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग 
षु q 
(93.00fe AT.) 


00.93 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- ९७ 


साळवा- FATTY खु -निशाणे बु - 
गंगापुरी- धानोरा -गारखेडा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-१४ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-४० 
(५.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१०२३ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-५४ 
(३.००कि.मी.) 


००.१३ 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-९८ 


धरणगाव-रा. मा.६ कल्याणे-बु 
कल्याणे खु- भोद-खु-भोद बु.पिंप्री- 
रा. म.मा.६ रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-२१ 
(५.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-९१ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१०४ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-८२ 
(२.००कि.मी.) 


१२.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-९९ 


मुसळी बु- (रा.म.६) बोरखेडा वाघळुद 
बु. अनोरा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-६ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-३२ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-४२ 
(५.००कि.मी.) 


90.00 


कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१०० 


मोहरुण- मन्यारखेडा- रा.म.मा. ६ 
तरसोद- भादली- कानसवाडे रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-६७ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१४ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१७ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-२५ 
(४.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-११५ 
(२.००कि.मी.) 


१३.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१०१ 


देव्हारी- धानवड- चिंचोळी- 
नशिराबाद बेलव्हाय रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-७ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-११२ 
(४.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-२१ 
(७.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१०६ 
(५.००कि.मी.) 


१९.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१०९ 


शिरसोली- वसंतवाडी- जळके- 
वराड- TSH रस्ता. 


इतर जिल्हा मार्ग- 
83 
(92.00fe AT.) 


ग्रामीण मार्ग-१२ 
(५.००कि.मी.) 


१७.०० 
कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-११० 


शिरसोली-कु-हाड-म्हसावद- 
डोमगांव- वडळली- जवखेडा- 
लोणवाडी रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग-२२ 
(५४.००कि.मी.) 


१९.०० 
कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-५१ 
(४.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-६६ 
(३.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-१२ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-५९ 
(२.००कि.मी.) 


ग्रामीण मार्ग-९ 
(३.००कि.मी.) 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१११ 


एकूण 


१३४.०० 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३१०९.७००--१३४.००) म्हणजेच ३२४३.७००कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत २५ कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (१५३१.६००-२५.००) म्हणजेच 
१५०६.६००कि.मी.इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०९.१०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (६२३० -१९१.१० ) म्हणजेच ६०३८.९०० कि.मी. इतकी होईल. 
११९.१०कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६२३० -१९१.१० ) म्हणजेच ६०३८.९०० कि.मी. 
इतकी होईल. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१३२७१०२७१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


डॉट 


LS CC ww 
— — — 


0, & 


८ 


) 
) 
) 
९) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
p fa S h a Nn t Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
र ७ ह 2:5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e81 
V | Nn a Ya k fa O p a t | | 4db5f8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant 
Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.08 13:29:22 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


विभागीय आयुकत, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,जळगांव. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


